अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील 
देवसडे ते प्रजिमा ४३ ला जोडणारा रस्ता दर्जोन्नत 
करून प्रजिमा १८५ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ सप्टेंबर,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/रस्ते दर्जोन्नत/ता.नेवासा, जि.नगर/२७१०/२०१९ 
दि.२१/०५/२०१९. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे पत्र जा.क्र.रेशा/३६५७/ 
सन- २०१९, दि.०४/०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
अहमदननगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील देवसडे ते प्रजिमा ४३ ला जोडणारा रस्ता दर्जोन्नत 
करून प्रजिमा १८५ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद ,अहमदनगर यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता 
सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करून प्रजिमा १८५ मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते . 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन ,अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील खालील 
रस्ता दर्जोन्नत करुन प्रजिमा १८५ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9४/नियोजन-२ 


अ । प्रस्तावित रस्त्याचे | रस्त्याचा | साखळी क्रमांक दर्जान्नत दर्जोन्नती नंतरचे 
क्र. नांव क्रमांक व लांबी करावयाची नामाभिधान व एकूण 
लांबी (कि.मी.) लांबी (कि.मी.) 


| देवसडे ते प्रजिमा | ग्रामा ०/०० ते १५०० । ३.०० नामाभिधान - प्रजिमा २८ 
४३ ला जोडणारा | २४१ १.५० कि.मी. पासून माळीचिंचोरे 
al रांजणगाव देवगाव जेऊर 
देवसडे ते प्रजिमा ४३ ला 
जोडणारा रस्ता. 

ग्रामा १/५०० ते ३/०० लांबी - सदर रस्ता 
१९९ १.५० कि.मी. प्रजि.मा. १८५ मध्ये 
समाविष्ट केल्याने 
प्रजि.मा. १८५ ची लांबी 
(१३.२००--३.००) १६.२०० 
इतकी होईल. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३४३.९००--३.००) म्हणजेच 
४३४६.९०० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(९९७३.१८ - ३.००) म्हणजेच ९९७०.१८ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१६१७५३३९४५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


shant Vinayakrao Patil 


Digitally si 
Prashant 00 नयी 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
V k Pp | 5f8c505422af66a5628314537: ye 
Inaya rao ati Date: 2019.09.16 18:06:12 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,अहमदनगर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७४/नियोजन-२ 


) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


